श्री. एस.एन. भागवत, निवासी नायब 
तहसिलदार, तहसिल कार्यालय बाळापूर, 
जि. अकोला यांची अमरावती विभागातून 
नाशिक विभागात प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१८०/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढूण 


टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व 


शर्तीना अधीन राहून श्री. एस.एन. भागवत, निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल कार्यालय बाळापूर, जि. 


अकोला यांची अमरावती विभागातून नाशिक विभागातील नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल कार्यालय 


राहता, जि. अहमदनगर या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम 


प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. अमरावती विभागातील नायब तहसिलदारांच्या रिक्‍त पदांच्या संख्येत आगामी काळात वाढ झाल्यास 


किंवा श्री. एस.एन. भागवत, निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल कार्यालय बाळापूर, जि. अकोला यांच्या 


सेवेची त्या विभागास आवश्‍यकता भासल्यास श्री. भागवत यांची तात्पुरती प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्यात 
येईल. 


३. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी श्री. भागवत, निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल कार्यालय 


बाळापूर, जि. अकोला यांना प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे. तसेच, विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांनी श्री. भागवत, नायब तहसिलदार यांचा रूजू अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


शासन Beal क्रमांकः क्र.बदली-२०२३/प्र.क्र.१८०/ई-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१७१६०१८२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e111cd4ca87dbe700ee92d0e1 b3fd993c8b0952a368e4 
00ed2af72cb5dd990c, postalCod 10032, st=Maharashti 


VITHOBA GAWDE scene या ळी 
(संतोष वि. गावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 

प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, अकोला / अममदनगर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / अहमदनगर. 

श्री. एस.एन. भागवत, निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल कार्यालय बाळापूर, जि. 
अकोला (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत) 

निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


